महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअंतर्गत पूर्ण केलेल्या योजनांचा काळ, 
काम व वेग अभ्यासाच्या आढावा व 
पडताळणीकरिता समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन (रोहयो) विभाग, 

शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.४०/मग्रारो-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२ 


वाचा : प्रशिक्षण व्यवस्थापक, NIRDPR, हैद्राबाद यांचा ई-मेल दिनांक २७/१/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याने पूर्ण केलेल्या 
काळ, काम व वेग अभ्यासाच्या अनुषंगाने CWE, NIRD & PR हेद्राबाद यांचेकडून काळ, काम 
वेग अभ्यासाचा मसुदा अहवाल वरील संदर्भानुसार उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
अहवालाचे आढावा व पडताळणी करिता महाराष्ट्र राज्य स्तरावर स्थापत्य अभियंत्यांची समिती 
गठीत करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याने पूर्ण केलेल्या 
काळ, काम व वेग अभ्यासाच्या अनुषंगाने CWE, NIRD & PR हैद्राबाद यांचेकडून प्राप्त झालेल्या 
काळ, काम वेग अभ्यासाचा मसुदा अहवालाचा आढावा व पडताळणी करण्याकरिता राज्य 
स्तरावर पुढीलप्रमाणे स्थापत्य अभियंत्यांची समिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१. अप्पर मुख्य सचिव -  झध्यक्ष 
२. आयुक्त (नरेगा), 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर - उपाध्यक्ष 
३. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, ठाणे सदस्य 
४. कार्यासन अधिकारी (जलसंपदा) -निमंत्रित सदस्य 
५. सहाय्यक अभियंता (डीआरडीए) (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) -निमंत्रित सदस्य 
६. उपसचिव, रोजगार हमी योजना विभाग, मुंबई - सदस्य 
७. सहाय्यक संचालक (लेखा) 5 सदस्य 


८. राज्य गुणवत्ता नियंत्रक - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.४०/मग्रारो-१ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.॥चीचा859॥01॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१७१६४३०१९९१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NANDKUMAR VERMA 
Date: 2022.03.17 16:45:13 +05'30' 
(श्री.नंदकुमार ) 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो) 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक 
६. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. अप्पर मुख्य सचिव (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा आयुक्तालय, नागपूर 
९. संचालक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११.सर्व जिल्हाधिकारी 
१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३.सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) 
१४.सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५.सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१६.मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे, (स्थानिक स्तर) विभाग पुणे 
१७.निवडनस्ती (मग्रारो १) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


